सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन 

राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .२२ ] 


मंगळवार , दिनांक ३१ जुलै २०१८ : श्रावण ९ , शके १ ९ ४० 


[किंमत ०.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/ नपाप्र / कार्या-१ / कावी -८२३, महाराष्ट्र शासन , नगर 
विकास विभाग , मुंबई यांची अधिसुचना दिनांक १० जुन , २००९ , नुसार 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणुक ) 


( सुधारणा) नियम , २०० ९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
मी , रा.वि.गमे , जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे असे जाहिर 
करतो की , उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वाशी नगरपंचायतीच्या दिनांक 
२१.०७.२०१८ रोजी आयोजित विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष पदासाठी झालेल्या 
निवडणूकीत खाली नमुद उमेदवाराची निवड करण्यात आली आहे . 


अ.क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव | अध्यक्ष पदासाठी निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


१ 


२ 


३ 


१ . 


वाशी 


श्री . नितीन खंडेराव चेडे 


उस्मानाबाद , २४/०७/२०१८ . 


रा.वि.गमे , 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद . 


२ 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/ नपाप्र/ कार्या-१/ कावी-८२३, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ३४१ ब-२ (४ ) अन्वये 


प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , रा.वि.गमे , जिल्हाधिकारी 
उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे असे जाहिर करतो की , उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 
वाशी नगरपंचायतीच्या दिनांक २१.०७.२०१८ रोजी आयोजित विशेष सभेमध्ये 
उपाध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडणूकीत खाली नमुद केल्यानुसार उमेदवार 
निवडून आला आहे . 


| अ.क्र . 


नगरपंचायतीचेनाव | उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


१ 


२ 


३ 


१ . 


वाशी 


श्री . नागनाथ प्रभाकर नाईकवाडी 


उस्मानाबाद , २४/०७/२०१८ . 


रा.वि.गमे , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


१ 


औ. भाग १ अ ( असा .) १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे, शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


